श्री.विशाल शरद ga, (निलंबित) सहायक 
पोलीस आयुक्त, छत्रपती संभाजी नगर शहर 
यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मपोसे-१०२३/प्र.क्र.३६/पोल-२ 
दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: ३० ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा : 

१. शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांकः मपोसे-१०२३/प्र.क्र.३६/पोळ-२, दिनांक १८ जानेवारी, 
2023 

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः निप्रआ-११११/प्र.क्र.८६/११-अ, 
दि.१४/१०/२०११ 

३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः अभियो-१३१४/प्र.क्र.८६/११-अ, 
दि.३१/०१/२०१५ 

४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः निप्रआ-१११८/प्र.क्र.११/११-अ, 
दि.०९/०७/२०१९ 


शासन Sear : 


ज्याअर्थी, श्री.विशाल शरद GA, सहायक पोलीस आयुक्त, छत्रपती संभाजी नगर शहर यांना 
त्यांच्याविरुद्ध पोलीस ठाणे सिटी चौक, छत्रपती संभाजी नगर शहर येथे दाखल गुन्हा नोंद क्रमांक 
००२७/२०२३ चे फौजदारी प्रकरण अन्वेषणाधीन असल्याच्या कारणाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन आदेशान्वये निलंबित करण्यात आले होते; 


आणि ज्याअर्थी, श्री.विशाल शरद gh, निलंबित सहायक पोलीस आयुक्‍त यांच्या निलंबनाचा 
आढावा सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक २, 3 व ४ येथील शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दि.०५/०७/२०२३ रोजी 
झालेल्या बैठकीत घेतला असून, आढाव्याअंती श्री.विशाळ शरद ga, निलंबित सहायक पोलीस 


शासन आदेशा क्रमांकः मपोसे-१०२३/प्र.क्र.३६/पोळ-२ 


आयुक्‍त यांना शासन सेवेत GAR करण्याची शिफारस सक्षम प्राधिकारी यांना करण्यात आली 
होती. त्यास सक्षम प्राधिकारी यांनी मान्यता दिली आहे; 


त्याअर्थी, श्री.विशाल शरद gh, निलंबित सहायक पोलीस आयुक्त यांना त्यांच्याविरुद्धच्या 
प्रलंबित असलेल्या फौजदारी प्रकरणातील अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून व त्यांच्याविरुद्ध सुरु 
करण्यात आलेल्या विभागीय चौकशीच्या निर्णयाच्या अधीन राहून या आदेशान्वये या आदेशाच्या 
दिनांकापासून शासन सेवेत पुनःस्थापित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८३०१६२३००५२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHETAN BALASAHEB NIKAM 
C H ETA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=HOME DEPARTMENT, 

2.5.4.20=946f8eff01 148466¢e26f8d80863da34d0a 


B A LA S A H F B 26661f5eefb602c359549d8ed4511e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7268DE4066097 1F8095 1C66DO0E6 
57E903B378196F51A978D2A366CF5EB564C0C, 
N | KA M cn=CHETAN BALASAHEB NIKAM 
Date: 2023.08.30 16:53:48 +05'30' 
(चेतन निकम) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


श्री.विशाल शरद Ga, सहायक पोलीस आयुक्त. 
(पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत) 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
आदेशाची प्रत श्री.विशाल शरद ढुमे, सहायक पोलीस आयुक्त यांचेवर त्वरीत बजावून 
दुसर्‍या प्रतीवर त्यांची दिनांकीत पोच स्वाक्षरी घेऊन स्वाक्षरीत मूळ प्रत खास 
दुतामार्फत शासनास सादर करावी. 

२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, छत्रपती संभाजी नगर परिक्षेत्र. 

३. पोलीस आयुक्‍त, छत्रपती संभाजी नगर शहर. 

४. महालेखापाल -१व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

५. अवर सचिव, गृह विभाग, पोल-१ (आ) मंत्रालय, मुंबई 

६. निवड नस्ती, कार्यासन पोल-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


